अपर पोलीस महासंचालक व ORME 
महानिरीक्षणालय, पुणे या कार्यालयाचे चार चाकी 
वाहनांच्या दुरुस्तीबाबतची प्रलंबित दाव्यांचे देयके अदा 
करण्याकरीता सन २०१४-१५ या वित्तीय वर्षामध्ये रुपये 
६९, ६६७/- इतक्या रक्कमेच्या प्रदानास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम १३१४/ प्र.क्र. १२२/ तुरुंग-२ 
सेंटर -१, जागतीक व्यापार केंद्र, कफ परेड, 
मंत्रालय, मुंबई-०५. 
दिनांक: ११ जुले, २०१४. 


वाचा : 
१) कारागृह उपमहानिरीक्षक, अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षणालय, पुणे यांचा 
प्रस्ताव का.म.नि./शा.वाहन दुरुस्ती/देयके/५१४८/२०१४/कक्ष-६ (२), दिनांक ८.५.२०१४. 


शासन निर्णय : 

अपर पोळीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षणालय, पुणे या कार्यालयाचे चार चाकी 
वाहनांच्या दुरुस्तीबाबतची रुपये ६९,६६७/- (अक्षरी रुपये एकोणसत्तर हजार सहाशे सदुसष्ट फक्त) 
इतक्या रक्कमेची देयके कार्यकारी अभियंता, यांत्रिकी विभाग क्र.१, दापोडी, पुणे यांचेकडून प्रमाणित 
करुन घेण्यात आली आहेत असून, त्यांचा तपशिल खालीलप्रमाणे आहे:- 


(आकडे रुपयांत) 
अ.क्र डीलरचे नाव प्रमाणित केलेल्या देयकाची रक्‍कम 
1". . __ मिलेनियम मोबलिटी प्रा. लि. पुणे १८,२२३/- 

२. । मिलेनियम मोबॅलिटी प्रा. लि. पुणे ८,५३३/- 
३. | जे.के. टायर अँन्ड इंड, पुणे 93,8¢2/- 
शिश . | जे.के. टायर अँन्ड इंड, पुणे २७,१२९/- 
५. | नॅशनल टेंपो हाऊस, पुणे १,८००/- 

एकुण ६९,६६७/- 


सदरची रुपये ६९,६६७/- इतक्या रक्कमेची देयके एक वर्षापेक्षा जास्त कालावधीपासून प्रलंबित 
असल्याने, शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र. विअप्र १०.०८/प्र.क्र.७०/२००८/विनियम, 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१४/प्र.क्र.१२२/तुरुंग-२ 


दि.१५/०५/२००९ वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग पहिला उप विभाग-१, अनु. ६ नियम ४० 
अन्वये गृह विभागाच्या मान्यतेची आवश्‍यकता आहे. अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी प्रस्तावित रुपये ६९,६६७/- (अक्षरी रुपये एकोणसत्तर सहाशे सदुसष्ट फक्त) 
इतक्या रक्कमेची देयके प्रदान करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. हा झासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र. fast १०.०८/प्र.क्र.9०/२००८/विनियम, 
दि.१५/०५/२००९ वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग पहिला उप विभाग-१, अनु. ६ नियम ४० 
अन्वये प्रशासकीय विभागाला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीनुसार, त्यातील विहित अटी व शर्तीच्या 
अधीन राहुन, निर्गमित करण्यात येत आहे. 

३. यावरील होणारा खर्च सन २०१४-१५ या वित्तीय वर्षात मागणी क्र. बी-५ मुख्य लेखाज्रीर्ष २०५६ 
तुरुंग (योजनेतर योजना), (००१) संचालन व प्रशासन, (००) (०१) कारागृह महानिरीक्षणालय (दत्तमत) 
(२०५६ ००२६) २७, लहान बांधकामे या लेखा शीर्षाखाली उपलब्ध होणाऱ्या मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात 
यावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१४०६०४१६२६१५८४२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Ravindra 


R av | Nn d fa EN CN pada Ishwar 


७» ७ Giri, C = IN, S = maharashtra, 
Ishwar Girl 9६९६0५ 
MAHARASHTRA, OU = HOME 
Date: 2014.07.11 17:07:54 
+05'30' 


(र.ई. गिरी) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग. 


प्रत, 


१.अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
२.कारागृह उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय) , महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
३.महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
४.महाळेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर, 
५.जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, 

६.कार्यासन अधिकारी, बीयुडी-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-५, 

७.कार्यासन अधिकारी, व्यय-८, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 


पृष्ठ २ पैकी २ 


